


शिक्षणखात्याचा मंजुरीचा क्रमांक : पपम- १०० (मभा) (१)-ह: दि २० मे १९६८ 





वालभारती 
॥९/२ 1134. 


मराठी पुर्तक पहिले 
ह. 





१९७१ 


महाराष्ट्र राज्य पाठ्य-पुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ 
पुणे 








(8 महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती ब अथ्यासक्रम संशोधन मंडळ 


महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळाकडे या पुस्तकाचे 
सर्व हक्क राहतील. या पुस्तकातील कोणताही भाग संचालक, महाराष्ट्र राज्य 
पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अम्यासक्रम संशोधन मंडळ यांच्या लेखी परवानगीशिवाय 
उद्‌ंधृत करता येणार नाही. 





शासनमान्य अभ्यासक्रमानुसार चांगल्या पाठ्यपुस्तकांची निर्मिती व्हाबी, या 
उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळाची स्थापना 
झालेली आहे. मंडळाने इयत्ता १ ते ७ पर्यंतच्या विविध विषयांच्या पाख्यपुस्तकांच्या 
निर्मितीचा कार्यक्रम आखलेला असून सदर पाठ्यपुस्तक त्यानुसार तयार केले आहे. ते 
तयार करताना शिक्षक, शिक्षणशास्त्रज़ आणि विविध शिक्षणसंस्था यांनी पाठविलेल्या 
सूचनांचा काळजीपूर्वक विचार करण्यात आला असून ते अधिकाधिक निर्दोष कसे करता 
येईल याकडे लक्ष पुरविण्यात आले आहे. 

मारत सरकारने मान्य केलेल्या व महाराष्ट्र शासनाने स्वीकारलेल्या देवनागरी 
लिपीतील सुधारणा व जोडाक्षरपद्धती यांचा या पुस्तकाच्या मुद्रणात अवलंब केला 


वु भा 


पुणेः संचालक 

दि. : २८ एप्रिल, १९६८ महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती 

वैशाख ९, १८९० व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ 
प्रथमावृत्ती : १९६८ 


पुनर्मुद्रण : १९७० ,१९७१ 


उषा प्रिंटर्स, तुल्क रोड, कुलाबा, मुंबई १ ( भारत ) येथे छापले, 








; 


ही 
ह 





०%१७०१७०१७५०>'१>"%१> "9> "9>2"92-9>"०>">9>८<->> 


प्रतिज्ञा 





भारत माझा देश आहे. सारे भारतीय माझे 
बांधव आहेत. 


माझ्या देशावर माझे प्रेम आहे. माझ्या देशातल्या 
समृद्ध आणि विविधतेने नटलेल्या परंपरांचा मला 
अभिमान आहे. त्या परंपरांचा पाईक होण्याची पात्रता 
माझ्या अंगी यावी म्हणून मी संदेव प्रयत्न करीन 


मी माझ्या पालकांचा, गुरूजनांचा आणि वडील 
घाऱ्या नी माणसांचा मान ठेवीन आणि प्रत्येकाशी 
सौजन्याने वागेन. 


माझा देश आणि माझे देशबांधव यांच्याशी निष्ठा 
राखण्याची मी प्रतिज्ञा करतो. त्यांचे कल्याण आणि 
त्यांची समृद्धी ह्यातच माझे सौख्य सामावले आहे. 











टक हळ. हळ. हा "या. हरा हा. चा. हत्या 
र ८... शा... बट ला ४. ० 6 


कळ ळे छे छळ य स झं 


/” 0 6 0 पॉ. ८ १७ 2७.७ 


कमळ बघ 
बदक 


अनुक्रमणिका 





ने % ४७. लि 7 0८. ५०४. »/७.. 





२०. गावाची फुलबाग 
. सूर्योदय 

. देव 

. मी कोण? 

* झुक झुक झुक 
६. शूर शिपाई 

, गांधीजी 

. आनंदाने नाचू या 
, आमची आजी 

, माझ्या या ओटीवर 
३१. लबाड कोल्हा 

. बाहुली 

, वाघोबाची फजिती 


| 


२ट 
२७ 
ऱ्ट 
ऱ्ळ 
२२ 
य्ट 


र ु»$ 5455444845 











२. कमळ आण 


बबन, कमळ बघ. 
छगन, कमळ बघ. 


बबन छगन जगन आण 








४. बदक 
कमल, बदक बघ. 
गणपत, बदक बघ. 
जगन, पळ. बदक पकड 


कमल  बदर्क गणपत पळ पकड 


> 








_%. गाय 
सरत, गाय बघ. 
भरत, गाय बघ. 
अमर, गवत आण. 
छगन, गवत घाल. 
गवत आणा. गवत घाला. 
अमर भरत सरल गवत 
गाय घाल धाला आणा _/ 








<. हरण 


हरण बघा हरण. छान छान हरण. 
उमर, चल. हरण धर. शरद, गवत आण. 
हरणाला गवत घाल. 


उमर चल धर शरद हरण 
छान बघा हरणाला 





ू ् कड र ज्र 
2 तनु 





बाळ बघा. बाळाचा पाळणा बघा. 
आई, दाखव ना मला बाळ. 
हात मऊ. पाय मऊ. 

नाक लहान. कान लहान. 
इवलासा बाळ. छान छान वाळ. 
चल चल बाळा. 

पायात वाळा. 


इवलासा कान छान दाखव नाक पाय 
पाळणा पायात बाळ मऊ मतला बाळा 


६२ न..." शी | 





ना य ९. 





आ 
ण 
द | 





» भाऊ आई बाबा ताई दादा काका इवला 
» बाळ गाय पाय कान धार रान चारा पाज घाल 
» घर नळ घागर भर उचल आण बाग 


ि 





८, वाफा 
शरद, झटकन्‌ ऊठ. 
दशरथ, हसन, उठा. 
ही जागा साफ करा. 
ही जागा खणा. 
मग वाफा तयार करा. 
शरद, खत घाल. 
दशरथ, बी टाक. 
हसन, झारी आण. 
पाणी आणा. पाणी घाला. 





ऊठ खत  झटकन॒ दशरथ हसन 
उठा करा जागा टाक साफ वाफा तयार 
झारी ही 

श::-रड. ठच क 


र्ट 





उठता 
खाऊ 


९, मनीमाउ 


मनीमाऊ., मनीमाऊ. 

नेहमीच तुला हवा खाऊ. 
बसता उठता गुरूगुरू, 

मियाव मियाव सदा सुरू. 

गुपचुप गुपचुप घरात येशी. 
दही दूध खाऊन जाशी. 

टिपूला पाहून पळून जाशी. 

अशी ग कशी तू वाघाची मावर्श 
गुपचुप गुरूगुरू सुरू 

माऊ तू दृध टिपूला पाहन पळून 









तमना” कक््क्ककन णी णा ण ० य ला. ह... आळ 





एकनाथ, हा आमचा मळा. 
ही आमची नवी विहीर. 
१० 





हा माझा दादा. 
ही माझी वहिनी. 

बाबा आणि दादा काम करतात. 

ऐन दुपारींही काम करतात. 

आई आणि वहिनी भाजी काढतात- 
पडवळ, पालक, गाजर, काकडी, 

चुका, चाकवत, चवळी, मिरची. 

बाबा बाजारात भाजी विकतात 
आमचा मळा हिरवागार. 
भाजी आमची ताजी फार. 





एकनाथ एन नवी काकडी चवळी भाजी मळा 
आमची माझी मिरची वहिनी विहीर हिरवागार 
चुका दुपारी आणि विकतात 





११. साफ साफ 
हात दाखव. पाय दाखव. 
हातपाय धू. हातपाय पूस. 
दात घास. दात धू. 
नख बघू. कान बघू. 
नख काढ. कान पूस. 
हात साफ. पाय साफ. 
अंग धू. अंग पूस. 
धुऊन पुसून साफ साफ. 
साफ झाले नाककान. 
सारे कसे छान छान. 

धुऊन पुसून कसे झाले सारे 














मह पु.” ववा 


१... ७ > 


मश कर ऱ्् १ र क क 
७... 3. आ. क 001-ी 


तरी रुट 
"१ बन 
व्या आ. तुही 






र 
| र न 11.” ँ शः व १ आ 
अ.क मन् 


हकक औ 





टन मड. जड १ त क ह आह 






१२. टेकडीवरील देऊळ 
ती पाहा टेकडी. 
रेकडीजवळ ओढा आहे. 
टेकडीवर एक देऊळ आहे. 
देऊळ रामाचे आहे. देऊळ छान आहे. 
देवळाला जायला वाट आहे. 

वाट वाकडीतिकडी आहे. 

सकाळची वेळ, छान गार हवा. 

रामाला जाऊन पान -फूल वाहा. 

एक आहे रामाचे टेकडीवर देवळाला वेळ ओढा 


१२ 











७» टेकडी इथे झाडी झरा ओढा देऊळ मुले 
इकडे फराळ डबा झुणका भाकर भात दर्ह 
लाडू पोळी भाजी चटणी लोणचे 

७» दिवाळी पणती भाऊबीज भाऊ बहीण टोपी 
पाट ताट ओवाळणी खण ख्पया | 

७» मी नाव हात पाय डोळे कांन नाक पोषाख 
पाहणे धावणे वडील शाळा गुरुजी 


१४ 


















पोपटा, पोपटा, पु ॥. ३ क” 
पण झालास रोड 0) उ ७ शश 
॥॥॥ 


1111 ॥। 


|. 
य 











भाऊ, भाऊ, 

बोलतोस गोड, 

देतोस फोड, 

दार उघड आणि मला सोड 
भाऊ, भाऊ, 

रानात जाईन, 

फळे खाईन, 

डहाळीवर बसून झोके घेईन. 


गोड झोके देतोस पोपट 

फोड बोलतोस रोड सोड 

उघड जाइन पेरूची ष्स्यॅ 
रप 





पहाट झाली. भैरू उठला. 
बेल सोडले. ओत घेतले. 
शेतात जाऊन ओत धरले. 
दुपार झाली. ओत सोडले. 
बेलांना वैरण घातली. 
बेलांना पाणी पाजले. 


१६ 














_ जवळच एक झाड होते. 

बैल झाडाखाली बसले. 

भेरूने भाकरी काढली - 
झुणका, भाकरी, केरीचे लोणचे- 
भेरू झाडाखाली बसला. आवडीने जेवला. 
भेरूने परत ओत धरले. 
दिवस मावळला. ओत सोडले. 
ओत घेऊन तो घरी गेला. 


केरीचे बैल भैरू वैरण लोणचे 


शेतात उठला जाऊन 





1: १. १ 34.3 गा 


१६. अंगतपंगत 
चंपाने आणली कांदा-भाकर. 
गंगूने आणली दही-साखर. 

चटणी, लोणचे कुंदाचे. 
भात, पिठले शंकरचे. 
वरण, तूप पांडूचे. 
केळी, आंबे सुभाषचे. 
झाडाखाली पंगत बसली. 
अंगतपंगत छान जमली. 
अंगतपंगत गंगूने चंपाने शंकरचे आंबे | 
___ कांदा कुंदाचे सुभाषचे वरण तूप | 














१७. आमचे घर 
हे पाहा आमचे घर. 
आमचे धर कोलारू आहे 
हे अंगण, हा ओटा. 





ही बाबांची बेठक 
हे सेपाकघर. 


झोपायची खोली. | 
मधे हा चौक आहे. 
चौकात होद आहे. होद खूप मोठा आहे. 











पलीकडे गोठा आहे. 

हे आमचे बेल. 

हा हैबती, हा दोलती 

हेबती, दोलती औत ओढतात. 
कधी गाडी ओढतात. 

कधी मोटही ओढतात. 

हे समोर मोठे मेदान आहे. 
चला, मैदानावर जाऊ. 

विटीदांडू खेळू. लंगडी खेळू. 
हसू, खेळू, मोज करू. 





अंगण विटीदांडू लंगडी 
ब्रेठके बेत्न मैदानावर सेैपाकघर हैबती | 
ओटा ओढतात 
औत कौलारू चौक दौलती मोज होद 


२० ल 





अआइईउऊएऐओओअंअःक्र 
क खछ ग धघ ड' च॒ छ ज़ झे जञज 
रोवत क. फण त. य. च”न- चन 
१0: जळरा. आळा अ ,| प: छन 
4 क 3. हई >! ह ळक्ष ज्ञ 

अक्ष पक्षी यज्ञ ज्ञानदेव क्रषी क्रतू 


अ आ इ. ह उ ऊए ऐ ओ ओ अं अः 
ततच क्य ही 
ककाकिकी कुकूकेकेको कौ क॑ कः 
७ लेखन उषा कागद दौत शाई लेखणी अक्षर सुरेख वळणदार 
दाढा मामा पाकीट तिकीट पेठी चिकटवणे लिहिणे 
७ पतंग काराद रंगीत कामटी शेपटी दोरा मांजा रीळ मैदान 
तयार उडवणे उंच आकाश घार ढील आढ ॒ करणे 
७ गाव शाळा ब्राजार पाटील गुरुजी दुकाने तलाठी नदी पाणवठा 
विहीर मळ शेते पार बड निच निंब खाऊ 
७ शाळा ओटा मैदान खोली फळा बाक टेबल केरसुणी टोपली 

कचरा केर साफसफाई 
२१ 








१९. पेरूची फोड 


“ पेरू घ्या पेरू, तीस पैशांना तीन पेरू. 
ताजे ताजे पेरू. गोड गोड पेरू. 

माधव : आई, पेरू घेतेस ? चांगले ताजे दिसतात. 
आई  : हाक मार पेखूवाल्याला. तीस पैसे दे. 

तीन चांगले पेरू निवडून घे. 

सुधा, उषा, या. माधव, पेरू आण. 

मी चिरून देते. 
माधव : पेरू किती छान आहे! 
सुधा : पेरू किती गोड आहे! 

२२ 





आई 
उषा 
आई 
उषा 
सुधा 
माधव 


आहे : 


के मक 


जे 


क 


मः आहे 


माधव : 


सुधा 
उषा 


कक जे 


वक क 


: उषा, तूखा ना ग पेरू. 


पण आई, तुला ग पेरू ? 


: तिघांना तीन पेरू दिले. मला नको. 


आह, माझ्या दोन फोडी तू घे. 

माझ्याही दोन फोडी घे. 

माझ्या पण दोन फोडी धे. 

वा ! माझ्याजवळ तर खूप फोडी झाल्या. 

ही घ्या आणखी एकेक फोड. 

माझा पेरू किती गोड लागला ! 

माझा तर फारच गोड होता ! 

पण मी सांगू ? आईची फोड फारच गोड ! 
पेख्ची फोड लागली गोड. 

आईची फोड तर फारच गोड ! 


घ॒:यचन्ध्य घ्या 


झ4-य>झ्य माझ्या 
ल्‌ :- य ल्य  पेर्वाल्याला 








२०, गावाची फुलबाग 


ही आमच्या गावाची फुलबाग आहे. 

बागेत फुलझाडे आणि बेली आहेत. 

झाडांवर, वेलींवर खूप फुले आहेत--- 
जाईची आणि जुईची, 
चमेलीची आणि गुलाबाची, 
पारिजातकाची आणि चाफ्याची. 

इकडे फुले, तिकडे फुले, 

सगळीकडे फुलेच फुले. 
लाल, केशरी, पिवळी, पांढरी, 
रंगीबेरंगी, सुरेख आणि वासाची, 
नाजूक, सुंदर, फुले! 

बागेत वारा सहज शिरतो. 

सुवास फुलांचा घेऊन जातो. 








इकडे जातो, तिकडे जातो. 
गावात सुवास पसरून देतो. 
आमच्या गावात येऊन जा. 
सुवास फुलांचा घेऊन जा. 
चू-य->च्य आमच्या फ्‌ -- य>फ्य चाफ्याची 


२५ 














। 
२२. देव 
वी ७ ळव 
क वि आकाशा 
मक वूर्य देतो 
धर चंद्र 
- वक र हा सुंदर 
क सुंद्र - 2 । 
नय ही झाडे सुंदर ्‌ 
मकु पाखरे 
> रे गाणे गाती 
| तशी आम्ही वीक 
म्ही मुले देवा करण 
| न र | । | हि 
--ग. ह. पाटील 





प॒-र> प्रकाश च्द्र 
र्‌ ऱ्प्र 
ण य>ण्य चांदण्या 
झव दू -रऱ्द्र ं 
प्हेऱ्म्ह 
र आम्ही 





सर सर झाडावर 

झर झर खाली. 
घराच्या कोलांवर 
कौलांवरून अंगणात. 


ही पाहा खार. 

काय तिची धावपळ ! 

किती तिची चपळाई ! 

तिच्याशी खेळा छापापाणी. 

पाहा बरे, हाती लागते का? 
खारुताई, खारुताई, थांबलात का ? 
बा! आता जेबायला बसलात का ? 
शेंगांचा फराळ आवडतो, नाही का? 


बा रे तुमची बैठक ! आणि शेपटीची ऐट ! 


२८ 


* खार 


ऱ्य “अ आवळा... ळी 


कुरकुर कुरकुर खाता. 
सुरखुर सुरसुर पळता 

चक्‌चक्‌ चक्‌चक्‌ बोलता. 
टकमक टकमक बघता. 

या की, आमच्याशी खेळायला. 
धावायला नि पळायला. 
तुमची आमची दोस्ती, 

खूप करू मस्ती. 





२४. मी कोण ६) 
| द्र 


चाक फिरवतो गरा; 
मडकी करतो भरा 
मी कोण ? 
















लाकूड कापतो, लाकूड तासतो, 
औत, गाडी करून देतो. 
मी कोण? 





. लाल लोखंड, खाली ऐ 
' वरून मारतो घण दुणा 


सोने घेतो, चांदी घेतो, 
दागदागिने करून देतो. 
मी कोण ! 


२१० 





विटा घेतो, चुना घेतो, 
घरे, विहिरी बांधून देतो. 
मी कोण ? 


५. रि 72” >>> काही 


| / |” -्ज्ौ के 


७. वही | ल्य 
भे ७ (०... गमन न्स -- | 





| पस स्स स र 
कोरे कापड घेऊन जातो, 
सद्रे, झबल्ली शिवून देतो. 
मी कोण ? 





चामडे घेतो, खृप कमावतो, 
जोडे, मोटा करून देतो. 


मी कोण? 






शेत नांगरतो, पीक काढतो, 
कष्ट करून खायला देतो. 
मी कोण ? 

पू-्टस्ष्ट कष्ट 


२५. झुक्‌ झुक्‌ झुक 
गाडी आली गाडी आली -झुक्‌ झुक झुक 
शीट कशी वाजे बघा -कुक कुक्‌ कुक्‌ 
इंजिनाचा धूर निघे-भक्‌ भक्‌ भक्‌ क 
चाके पाहू तपासून--ठक्‌ ठक ठक्‌ 
जायाचे का दूर कोठे -भूर भ्र भूर 
कोठेही जा नेऊ तेथे -दूर दूर दूर 
गाडीमधे बसा चला-पटू पट्‌ पट्‌ 
सामानही ठेवा सारे -चट्‌ चट्‌ चट्‌ 
तिकिटाचे पैसे काढा- छन्‌ छन्‌ छन्‌ 
गाडीची ही घंटा वाज़े-घण्‌ घण घण्‌ 


नका बघू डोकावून -शुक्‌ शुक्‌ शुक्‌ 















२ २६. शूर शिपाई 


मी शूर शिपाई आहे 

हा पाहा माझा पोशाख. 
खाकी सदरा. खाकी विजार, 
बाकी टोपी, काळा वूट. 

मी ऐटीत चालतो. 

खाड खाडू खाड ! 


'मी शूर शिपाई आहे. 
मी चोराला भीत नाही. 
मी वाघाला भीत नाही. 
ही पाहा माझी बंदृक. 
मी बंदूक खांद्यावर ठेवतो. 
मी ऐटीत चालतो. 
खाड खाड खाड ! 
३३ 





आई, मी शूर शिपाई आहे. न्य 
मला पुष्कळ सोबती आहेत. | 
आम्ही कवाईत करतो. 
मी सगळ्यांचा पुढारी होतो. 
मी सगळ्यांना हुकूम सोडतो. 
आम्ही लुटुपुटूची लढाई करतो. 
आम्ही बंदूक उडवता, 
ठो, ठो, ठो! 
आम्ही शूर शिपाई आहोत. 
आम्ही चालताना गाणे म्हणतो, 
“ आम्ही सारे शूर शिपाई, 
देशासाठी करू लढाई.” 


दू - य द ख्षांद्यावर कचव म; . दुषयाह 








२७. गांधीजी 


हे आपले गांधीजी. 

किती साधे दिसतात ते! 

गांधीजी पहाटे लवकर. उठत. 

देवाची प्रार्थना करीत 

खूप खूप काम करीत. 

दिवसभर त्यांचे काम चालूच असे. 
३५ 


गांधीजी झोपडीत राहात. 
ते द्ररोज सूत कातीत. 
स्वतः तयार केलेले कापड वापरीत. 
ते नेहमी स्वच्छ राहात. नेहमी खरे बोलत. 
गांधीजींना मुले फार आवडत. 
ते मुलांचे बापू होते 
:_ ते सर्वांचेच बापू होते. 
बंदुन करु या गांधीजींना 
“ गांधीजीकी जय ” बोला. 





तू. य-त्य ह्यांचे स्‌-वऱस्व स्वच्छ 
षू--र>प्र प्रार्थना 








बाग चिमुकत्नी 
फुले उमलत्ली 
सुंदर फुलली 
फुलांसारखे होऊ या 
फुलांभोवती नाचू या ॥ 
फुत्नांभोबती 
भुंगे फिरती 
गाणी गाती 
तसेच आपण गाऊ या 
ताल धरोनी नाचू या ॥ 


आभाळाचे 
तर्‍हेतऱहेचे 
रंग मजेचे 
चला चला रे पाहू या 
आनंदाने नाचू या ॥ 
र्‌" हनर्‍ह तऱ्हेतऱ्हेचे 








२९, आमची आजी 


आमची आजी आम्हांला फार आवडते. ती फार चांगली 
आहे! 

दादा रागावला, की आम्ही जातो आजीकडे. ताईने 
मारले, की आजी आम्हांला जवळ घेते. आमचे डोळे पुसते 
खडीसाखर देते. मग आम्ही हसू लागतो. 


भूक लागली, की जावे आजीकडे. ती पोळीचा गोड 
गोड लाडू करून देते. आमची आजी आम्हांला फार आवडते. 


२९ 


माझ्या सद्र्‍याला ती गुंड्या शिवून देते. यसूला परकर 
पोलके नेसवून देते. आजी सर्वांचे काम करते. 
कोणी खेळायला नसले की आजीजवळ जातो. आजी 
गमतीच्या गोष्टी सांगते. आमची आजी आम्हांला फार आवडते. 
झोप आली, की जाऊन झोपतो आजीजबळ. मग आजी 
गोड गोड गाणे म्हणते - | 


आंब्याची आंबराई । आल्या गेल्याला सावली । 
तुझ्या आजाने लावली । बाळराजा ॥ 





गाणे ऐकता ऐकता झोप लागते. 
अशी आहे आमची आजी. किती मायाळू ! किती चांगली ! 


इ-य>हढ्य गुंड्या बृ--य*ब्य आंब्याची 























क्रि 

री 

शिण 
ह, आ हा, 


शण ळी ०. 
> 


७, माझ्या या ओटीवर 









मोर येतो नि लांडोर येते, 
थय थय थुई थुई नाचून जाते-नाचून जाते. 
व, 
माझ्या या हौदावर 
कोण कोण येते-कोण कोण येते? 
चिमणी येते नि कावळा येतो, | 
बुडबुड गंगे न्हाऊन जातो - न्हाऊन जातो. 
होला येतो नि पारवा येता, 
थबर्थेब पाणी पिऊन जातो -पिऊन जातो. 
४१ 


मैना येते नि पोपट येतो, 
पाणी उडवून खेळून जातो-खेळून जातो. 
मोर येतो नि लांडोर येते; 
थुई थुई थुई थुई नाचून जाते-नाचून जाते. 
,३. 
माझ्या या बागेत 
कोण कोण येते-कोण कोण येते? 
चिमणी येते नि कावळा येतो, 
इकडे तिकडे उडून जातो -उडून जातो. 


मेना येते नि पोपट येतो स 
पेरू,डाळिंब खाऊन जातो -खा्ऊन, ज 
(म्हा... व 





नक समी | स्टिक २१११ ल क. 2) 
३१. लबाड कोल्हा 





एक कोंबडीचे पिल्लू होते. ते झाडाखाली दाणे टिपीत होते 
इतक्यात थोडा वारा आला. झाडाची पाने हालत्ती. एक पान 
खाली पडले. ते पडले नेमके पित्ताच्या पाठीवर. पिल्लाने वर 
पाहिले. त्याला वाटले, आभाळ पडले. ते घाबरून पळत सुटले 

पळता पळता त्याला भेटला एक ससा. त्याने विचारले. 
“ अरे, असा पळतोस का?” 

पिलू म्हणाले, “ पळा, पळा ! जीव वाचवा. आभाळ खाली 
पडत आहे. त्याचा एक तुकडा माझ्या पाठीवर पडला. ” 

ससा घाबरला. तोही त्याच्याबरोबर पळू लागला. 

ते दोघे पळत होते. समोरून एक बदक येत होते. त्याने 
विचारले, “ सशा, सशा, काय झाले तुला ? पळतोस का असा ? ” 
ससा काही थांबला नाही. तो म्हणाला, “ बद्कबुवा! पळा, 
पळा ! .थबकत थबकत चालू नका. वरून आभाळ पडत आहे. ” 





४२ 


बदक बिचारे घाबरले. त्यांच्याबरोबर पळू लागले. वाटेत एक 
लांडोर नाचत होती. बदक म्हणाले, “ ए नाचणबाई, पुरे कर 
नाचणे. आभाळ खाली पडत आहे. ” 

लांडोर पण घाबरली. तीही लागली पळायला. ते चोघेजण 
पळत होते. ' आभाळ पडले, आभाळ पडले, ' असे सारखे 
ओरडत होते. 

समोरून आला एक कोल्हा. त्याने हे ऐकले. तो होता लबाड. 
मनात म्हणाला, “बरी सापडली शिकार '. तो समोर गेला. 
आणि त्यांना म्हणाला, “ घाबरू नका. चला सारे माझ्या घरात. 
माझे घर आहे जमिनीत. आभाळ पडले तरी ते राहील वरच. ” 
लांडोर, बदक, ससा व पिल्लू हे सर्व कोल्ह्याच्या बिळात आले. 
कोल्हा म्हणाला, “ आता राहा इथंच. वर ज्ञाल तर आभाळ 
पडेल. ” 

चौघांपैकी कोणीच कधी वर आले नाही! 

णव नव्ह कोल्हा कू.-- य> क्य इतक्‍यात 
ल्‌-हइ4-य:ह्य कोल्ह्याच्या | 


मि न रि व्ाच्यीकी ७. ह २५0. 
र्‍्मः>>>. ह र हि च की 1 1” लड] 
- 2-5: '] म । री ल ल्य अ 
शर १ 8१... ह ५ 1.७४ | 
क. ह. वू ही» र 
॥ डू 
चा 














या बाह या, 

बघा बघा कशी माझी बसत्ती बया ! 
ऐकू न येते. 

हळूहळू अशी माझी छबी बोलते. 
डोळे फिरविते. 

टुलूटुलू कशी माझी सोनी बघते. 
बघा बघा ते. 

गुलूगुत्ू गालातच कशी हसते. 
मला वाटते, 

हित्ता बाई सारे काही सारे कळते ! 
सदा खेळते. 

कधी हट्ट धरुन न मागे भलते. 
शहाणी कशी ! 

साडी चोळी नवी ठेवी जशीच्या तशी. 


दू. टनूटूढट हट्ट 
४५ 


ट्त्त 














(वाघ पिंजऱ्यात येरझारा घालीत आहे. समोरून मोळीवाला येतो.) 


बाघ : मोळीवालेदादा, अहो मोळीवालेदादा. 
दया करा. मला पिंजऱर्‍्यातून सोडवा. 

मोळीवाला : कोण ? पिंजर्‍यातला बाघ. बाघोबा, अहो 
कसे या पिंजऱ्यात अडकलात ? 

वाघ : काय सांगू दादा. पारध्याच्या जाळ्यात सापडत 
होते हरिण. मला त्याची कीव आली. त्याला 
वाचवण्यासाठी मी झेप घेतली आणि मीच 
सापडलो जाळ्यात. पारघ्याने मग मला पिजऱर्‍्यात 
कोंडून ठेवले 

मोळीवाला : असे ? बरे. मग, मी काय तुम्हांला पिर 
सोडवू म्हणता ? 

बाघ : होय दादा. मी हरणावर दया केली, तशी 

| माझ्यावर करा. 

मोळीवाला : ते खरे. पण तुम्ही आहात वाघोबा. पिजर्‍यातून 
सुटलात की आमचाच कराल चट्टामट्टा . नको 
रे बाबा ! 

४६ 


ब”... 
ग क व 


ह 
| 
1) | 
भ्र भक त न 


1१ 
| | मणी ग 1 | 


कु 
| 

ळा कनानी च गन 
क 


ल. 
ना 
| । | 
“१ 
| 
ल न 
व - 


दळ 


नळ. 


॥”. 


न्न 


॥ 


भि 
ह्य 
> | 

७ शितल 


ऱ्य |... 





वाघ : असे हो काय करता दादा ! मी केलेल्या दयेचे 
हेच का 0 माझ्यावर विश्‍वास ठेवा. मी 
तुमच्या पाया पडतो. 

मोळीवाला : अरेरे! बाघोबा काय ही तुमची दशा! थांबा हं 
हे पाहा, मी दार उघडले. चला. या आता . 
बाहेर. न 

बाघ : (बाहेर येऊन) दादा, मी तुमचे उपकार जन्मभर 
विसरणार नाही. चला ओढ्यावर. मला फार तहान 
लागली आहे. मी पाणी पितो. मग तुमची मोळी 
तुमच्या घरी पोचवतो. 

मोळीवाला : हा पाहा ओढा. प्या वाघोबा पाणी. किती गोड 
आहे या ओढ्याचे पाणी ! 

बाघ : गोड तर खरेच. आता मला हुशारी आली. 
पण दादा, मला फार भूक लागली हो. येथे तर 

| खायला काहीच नाही. तुम्हीच तेवढे आहात. 
मी तुम्हालाच खातो. दुसरे काय करणार . 

४४ 


मोळीवात्ना : वाहवा रे वाहवा ! खासा न्याय ! मी तुमच्यावर 
उपकार केले त्याचे हे फळ होय? ते काही नाही. 
याचा न्याय झालाच पाहिजे 
[२] 


(समोरून लपतछपत एक कोल्हा जातो. त्याला पाहात...) 


मोळीवाता : अहो कोल्होबा, जरा इकडे या. 
कोल्हा : काय दादा! 
मोळीवाला : हे बघा, मी या वाघाला पिजऱ्यातून सोडवले. आता 





हा म्हणतो की तुलाच खातो. तुम्हीच न्याय करा. 
वाघ : होय कोल्होबा, तुम्हीच करा आमचा न्याय. माझे 
यात काय चुकले, हेच मला कळत नाही. 
कोल्हा : पण तुम्ही पिंजर्‍यात कसे अडकलात, हे मला 
कळत नाही. चला आपण पिंजर्‍याजवळ जाऊ. | 
'तेथेत. त्याच. करू. चता. 





की रट क 
| |. रे 1 | शि रि हि 
या क.५ 
पपा १: ि.| 1। 
। भं 1 . त... 
|] | 
ुळ वी | 


ळळळळळ नड 1 | भे ह क ी 
क 1. क " चा म्य ी, त ळ £ भे 
जु जी 1... ली ह... कवळ ह... गल्ला च मं स्प ह. ी शॉ डय 
कज ऱ्स् गी: क | १ लि. क्क 


: हा पाहा पिंजर 
कोल्हा  : एवढासा तर पिंजरा ! त्यात तुम्ही कसे अडकलात!? 
मला पिंजर्‍यात शिरून दाखवा पाहू. 
बाघ : (पिंजऱ्यात शिरून) हे काय! असा शिरलो मी 
पिंजऱ्यात. 
कोल्हा  : ते ठीक झाले. पण पिंजऱ्याचे दार तर उघडेच 
आहे. ते तेव्हा बंद असेल, नाही का? 
॥मोळीवाला :£ होय ना. तेव्हा दार बंदच होते. 
कोल्हा !: कसे? दादा, तुम्ही दार बंद करून दाखवा पाहू. 
मोळीवात्ला : (दार बंद करीत) हे असे दार बंद होते. होय ना 
वाघोबा ? 


१ |; की : ह ग “या टो क 
१ पक वचिकलल नक विकल... 
नळ, ऊ ज्यस पिधनची री" 





कोल्हा । दादा, आता काय बिचारता त्याला? वाघोबा, 
बसा आता पिजर्‍यातच आराम करीत! आम्ही 
जातो. झाला आमचा न्याय. चला दादा. बरे 
आहे वाघोबा. राम राम! 
त | (वाघ रागाने डरकाळी फोडतो.) 
च--मरन्म जन्मभर पू--यन्प्य प्या 
| दढू-य>द्य ओढ्यावर न्‌*य>न्य न्याय 


४९ 





: 
झु ३४. गाणी | 
भं | चांदोमामा | । 


चांदोमामा चांदोमामा हसतोस का? 
ढगामागे जाऊन लपतोस का? 
हळूच ढगामागून बघतोस का | 
लपालपी छपाछपी खेळतोस का? 
चांदोमामा चांदोमामा रुसतोस का ? 
एक दिवस दुडी मारून बसतोस का? 
काळा काळा अंधार करतोस का! 
थकून भागून निजतोस का?! 





त्व मकु 


; येरे पावसा 


|; री... 





तुला देऊ पेसा 


पाऊस आला मोठा ॥ १ ॥ 


पाऊस पडला झिम्‌ झिम्‌ झिम्‌ 


पेसा झाला खोटा 


झाले ओले चिंब 


पाऊस पडला मुसळधार 
रान झाले हिरवेगार ॥ २॥ 


ये गये ग सरी 


अगण झा 


माझे मडके भरी 
सर आली धावून 








मडके गेले वाहून ॥३२॥ 


पुर 


























हिन घेन न ३७ 
दिन दिन दिवाळी 3 
गाई म्हशी ओवाळी 
गाई म्हशी कुणाच्या ! 
लक्षुमणाच्या. 
लक्षुमण कुणाचा ! 
आहेबापाचा. 


दे माई खोबर्‍याची वाटी. 
बाघाच्या पाठीत घालीन काठी. 











"र 





विठ्चा गजर 
विठूचा, गजर हरिनामाचा 

झेंडा रोविला ॥ १॥ 
वाळवंटी, चंद्रभागेच्या काठी 

डाव मांडिला ॥२॥ 
विटीदांडू आणि लगोर्‍ऱ्यार्चेंडू 

डाव मांडिला ॥२॥ 
आट्यापाट्या आणि हुतूतू गोट्या 
डाव मांडिला ॥४॥ 

"२ 


(१) कृू--यऱ्क्य 





३५. जोडाक्षरे 


घू--यऱ्ध्य घ्या 
च--यन्च्य 
झ--यऱझ्य 
ड--यऱड्य 
दून"्यऱद्य 
तू--यऱ्त्य 
दू*्यऱ्चद्य 
दू--यरदच 
न-यऱ्न्य 
पृःयऱ्प्य प्या 
फू--यऱ्फ्य 
बूस-यर्‍्व्य 
र्‌--यऱ्ऱ्य 
लूः-यऱ्ल्य 
ळुस-यऱ्व्व्या 
ळु--य>ळथ 


(२) टूसटन्डू हड 


दस-टऱद्ट हट्ट 
टुस-टऱ्ह विठल 
ठुत-ठ>ठूठ विठ्ठल 
तू|-त>त्त पत्ता 





पड ष्ट 


ल्‌ | लऱल्ल 
(३) तूसरस्त्र रात्र 


त्‌--त>त्त पत्ता 
नूसनऱ्ज्न 

नू--नऱन्न 
लू--लऱ्ल्ल 


दू--रस्न्द्र चंद्र 
श--रन्श्र 
र्‌"-यक्न्य सूर्य 

र्--हऱऱ्ऱ्ह 


(४)न्‌पमरन्म जन्म 


नू--हऱन्ह 
यून ाट्मा. माव 
लू--ह>ल्ह कोल्हा 
लू--हच>ल्ह्य कोल्ह्याचा 
ल्‌ -- हघ >ल्ह्य कोल्ह्याचा 
स॒--त>स्त दोस्ती 
षू--करपष्क पुष्कळ 
षूझ्टन्ट कष्ट 
षू--टन्ष्ट करप्ट 
षपू--टू--र>ष्ट महाराष्ट 
षू--टू--र>ष्टू महाराष्ट्‌ 


आम्ही 








अक्का (अका) 
कच्चा (कचा) 
सज्जन (सजन) 
खड्डा (खड्डा) 
अन्न (अन्न) 
प्रसन्न (प्रसन्न) 
किल्ला (किल्ला) 
इयत्ता (इयत्ता) 
अण्णा 

अप्पा 

शाब्बास 

झिम्मा 

लग्न (लग्न) 

आग्रा 

शत्रुघ्न (शत्रुध) 
स्ब्च्छ 

बॅज़ेश्‍वरी (बजेश्वरी) 
ज्वारी 

राष्ट्रगीत (राष्ट्रगीत) 
शकी 


वाचा पाहू 


आत्माराम 


उत्सव 
उद्‌धव (उद्धव) 
पद्माकर (पद्माकर) 


। द्रषिड 


दूवारका (द्वारका) 
विंध्य 


। अष 
ध्वज 


स्थप्न 
शब्द (शद्ध) 


अभ्यास 


क्क 





। व्यायाम 
निश्चय (निश्चय) 

















९ टोर२०४//)  ट९२०४८/३ ८९३१०८७ टा कः 


ट्र 







त 


य 
त्रा 


ह. "८ 7 / 3 । शर. > 91./ 1, 






आपले राष्ट्रगीत 


जनगण मन अधिनायक जय हे 
भारत भाग्य विधाता । 
पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा, 
द्राविड, उत्कल, बंगा, 
विध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, 
उच्छतल जलंधि तरंगा, 
तव शुभ नामे जागे 
तव शुभ आशिष मागे, 
गाहे तव जय गाथा, 
जनगण मंगलदायक जय हे, 
भारत भाग्य विधाता | 
जय हे। जय हे। जय हे । 
जय जय जय जय हे । 


टी 






|॥ भ के न्य छि | 


७- 
७७४. /॥॥) ८, 














व ळू (%, न्य | 


क" 
॥ शान 
कळी), “4. 
डक ४, ..' 0 


"च्य 








